आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील 
निधी वितरण. 
(" कार्यक्रम खर्च- मागासवर्गीय कल्याण ") 
महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र. ०१/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १९ मार्च, २०२१. 


१) झासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४ /अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२०. 

२) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांक, दि.२१.०४.२०२०, दि.८.०५.२०२०, दि.५.०६.२०२०, 
दि.६.०७.२०२०, दि.२२.०७.२०२०, दि.१०.०८.२०२० व दि.९.०९.२०२०, दि.७.१०.२०२०, दि.५.११.२०२०, 
दि.७.१२.२०२०, दि.७.०१.२०२१, दि.८.०२.२०२१ व दि.१२.०३.२०२१. 

३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४ /अर्थ-३, दि.१५.०३.२०२१. 


शासन निर्णय- 


वित्त विभागाच्या दिनांक १६.०४.२०२० च्या परिपत्रकान्वये राज्यात कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेली 
महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता निधी वितरणाची कार्यप्रणाली 
ठरवून दिलेली आहे. त्या अनुषंगाने वित्त विभागाने अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणाळीवर वेळोवेळी उपलब्ध 
करून दिल्यानुसार संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयांन्वये आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागासवर्गीय 
कल्याण उपशीर्षांतर्गत योजनांकरीता कार्यालयीन खर्चाच्या उद्दीष्टांकरीता वित्त विभागाने वेळोवेळी उपलब्ध 
करून दिलेल्या मर्यादेनुसार तरतूदी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यात आल्या आहेत. आता 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन परिपत्रकान्वये सुधारीत अंदाजांच्या मर्यादेत विशिष्ट 
उद्दीष्टांकरीता निधी वितरणासाठी प्रशासकीय विभागास प्राधिकृत करण्यात आलेले आहे. 


त्यानुसार आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कार्यक्रम खर्चातील मागणी क्रमांक टी-५ मधील 
योजनांच्या विशिष्ट उद्दीष्टांकरीता सुधारीत अंदाजात उपलब्ध करून दिलेल्या मर्यादेत यापुर्वी वितरीत 
तरतूद वजा जाता सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ-७ प्रमाणे उर्वरीत निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना 
वितरीत करण्यास व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर वितरीत निधी 
खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना करुन खर्च करावा. 

३. विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ क्र.७ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या 
अधिपत्याखाळीळ आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर शासन 
निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० व दि.१५.०३.२०२१ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देझांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. सदर शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१५.०३.२०२१ च्या शासन परिपत्रकान्वये 
विहित केलेल्या काही ठराविक उद्दिष्टाकरिता तसेच फक्त न टाळता येणाऱ्या बाबींकरीता निधी वितरणास 
प्रशासकीय विभागास प्राधिकृत केल्यानुसार सुधारीत अंदाजांच्या मर्यादेतील उर्वरीत निधी वितरीत करण्यात 
येत आहे. या व्यतिरिक्त उर्वरित सर्व उद्दिष्टाकरिता वित्त विभागाच्या अनुमतीने खर्च करावयाचा असल्याने 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


नियंत्रक अधिकारी यांनी आवश्‍यकतेनुसार निधी मागणीचा प्रस्ताव स्वतंत्रपणे समर्पक कारणमिमांसेसह 
शासनास सादर करावा. 

प. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१६.०४.२०२० व दि.१५.०३.२०२१ रोजीच्या 
शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३१९१८०४३३५५२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra Digambarro 


Ravindra Aute 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Tribal Development 


Di gam 03110 ere 


2.5.4.20=f05a6913f9dee1f453c9a1c5a89 


d8c4897737ba8e4ac0edf3f2c6e69e25f4 
A (1 te 108, cn=Ravindra Digambarro Aute 
Date: 2021.03.19 18:49:08 +05'30' 
(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रत, 
१. मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
४. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक. 
६. व्यवस्थापकीय संचालक, saat आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक. 
७. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
८. उपसंचालक, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती(सवी. 
९. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
१०. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
११. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१२. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१४ व अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई. 
१३. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
१५. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र.१/ का.६, दिनांक: १९ मार्च, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु. हजारात) 
अ. | मागणी क्रमांक / मुख्य लेखाशिष॑ बाब/ उद्दिष्ट २०२०-२१ सुधारीत अंदाज यापुर्वी सुधारीत नियंत्रक 
क्र साठीची सन २०२०-२१ | वितरीत निधी | अंदाजांच्या | अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय मर्यादेतील 
तरतूद उर्वरीत निधी 
वितरण 
| a | २ ३ | ४ | 4 & ७ (६-६) ८ 
मागणी क्रमांक टी-५ 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण 
७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना 
०२, अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण 
| (०१) (०१) आदिवासी विकास ०१-वेतन ५०००००.०० ५०००००.०० ४७५०००.०० २५०००.०० | आयुक्‍त, 
STY AACA (२२२५ १३९३) ०२-मजूरी ९०००.०० ५४००.०० ९००.०० ४५००.०० आदिवासी 
03- (900,00 340,00 220,00 (90,00 विकास, 
अतिकालीक ale 
भत्ता 
१०-कंत्राटी Lo ie शिळ शिळ 
सेवा 
११-देशांतर्गत ९०००.०० ४५००.०० ३६००.०० ९००.०० 
प्रवास खर्च 
एकूण (२२२५ १३९३) ५१८७०१.०० ५१०२५१.०० | ४७९७८०.०० ३०४७१.०० 
२ | (0१) (48) मुलांसाठी व मुलींसाठी ०१-वेतन ८५००००.०० ८५००००.०० ८०७५००.०० ४२५००.०० | आयुक्‍त, 
शासकीय वसतीगृह(राज्यस्तरीय ० २-मजूरी 400000,00 40000,00 40000,00 | 2.00 | ,00 आदिवासी 
योजना) (२२२५ Slory) ०३- शड 00 शि (00 0.80 ogo | विकास, 
अतिकालिक नाशिक 
भत्ता 
१०-कंत्राटी | 4 40000,00 ee 40000,00 
सेवा 
११-देशांतर्गत १५०००.०० ७५००.०० ६०००.०० १५००.०० 
प्रवास खर्च 
१९-आहार १७०००००,०० ५०००००.०० १७७००००,०० १७७००००,०० 
खर्च 
एकूण (२२२५ डी७२५) २६६५००२.०० | १३७७५०१.०० | ९९३५००.४० | २२४०००.६० 
३ | (09) (६०) आश्रमशाळा समूह ०१-वेतन ६७५००००.०० ६७५००००.०० | ६४१२५००.०० ३३७५००.०० | आयुक्‍त, 
(राज्यस्तरीय योजना) ०२-मजूरी (900000,00 (90000,00 (90000,00 |. ,00 आदिवासी 
(२२२५ डी७३४) विकास, 
०३- me .00 i .०० ०.४० ०.६० | नाशिक 
अतिकालीक 
भत्ता 
१०-कंत्राटी Ls 00 300000,00 २००६३०.०० ९९२३७०.०० 
सेवा 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


(रु. हजारात) 
अ. | मागणी क्रमांक / मुख्य लेखाशिर्ष बाब/ उद्दिष्ट २०२०-२१ सुधारीत अंदाज यापुर्वी सुधारीत नियंत्रक 
क्र. साठीची सन २०२०-२१ | वितरीत निधी | अंदाजांच्या । अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय मर्यादेतील 
तरतूद उर्वरीत निधी 
वितरण 
| a | Q 3 | 8 षु ६ ७ (५-६) ८ 
११-देझांतर्गत ४००००.०० २००००.०० १६०००.०० 8000.00 
प्रवास खर्च 
१९-आहार २५०००००.०० 2400000,00 240000 ,00 240000,00 
खर्च 
एकुण (२२२५ डी७३४) ९९९०००२.०० ९६४०००१.०० | ६९४९१३०.४० ६९०८७०.६० 
४ | (02) (२४) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र ०१-वेतन २५००००.०० २५००००.०० २३७५००.०० १२५००.०० | आयुक्‍त, 
तपासणी समिती (2224 ४१२२) । ०२-मजूरी ७३८.०० ७३८.०० ७३.८० ६६४.२० | आदिवासी 
०३- ६५२.०० ३२६.०० २६०.८० ६५.२० | संशोधन व 
अतिकालीक प्रशिक्षण 
भत्ता संस्था, पुणे 
१०-कंत्राटी शाक १३५२१.०० ८२२२.०० १३५२१.०० 
सेवा 
११-देशांतर्गत ४५४०.०० २२७०.०० १८१६.०० ४५४.०० 
प्रवास खर्च 
एकुण (२२२५ ४१२२) २५५९३१.०० २६६८५५.०० २४७८७२.६० २७२०४.४० 
(०२) जनजाती क्षेत्राबाहेरील उपयोजना 
२४२५-सहकार 
जनजाती क्षेत्र उपयोजना आयुक्‍त, 
५ | ०१) (०८) महाराष्ट्र राज्य सहकारी ३६-सहायक २२८०६९.०० २२८०६९.०० । २०५२६२.२० २२८०६.८० | आदिवासी 
आदिवासी विकास महामंडळाला अनुदाने विकास, 
वित्तीय सहाय्य (२४२५ ०८५३) (वेतन) नाशिक 
एकुण (२४२५ ०८५३) २२८०६९.०० | २२८०६९.०० | २०५२६२.२० |  २२८०६.८० | आयुक्त, 
& (09)(90) शबरी आदिवासी विकास ३६-सहायक २२०००.०० २२०००.०० १९८००.०० २२००.०० आदिवासी 
महामंडळाला वित्तीय सहाय्य (२४२५ अनुदाने विकास, 
१३५९) (वेतन) नाशिक 
एकुण (२४२५ १३५९) २२०००.०० २२०००.०० १९८००.०० २२००.०० 
एकूण मागणी क्र.टी.५ १३६७९७०५.०० | १२०४४६७७.०० | ८८९५३४५.६० | ९९७५५३.४० 
Ravindra oo लद 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=f05a6913f9dee 1f453c9a1c5a89d8c489 


D i g am b arro A u te 7737ba8edacded3f2c6e69e25F4108, 


cn=Ravindra Digambarro Aute 
Date: 2021.03.19 20:15:53 +05'30' 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


